प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात जिल्हा 
वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून 
संस्थेकरिता यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 


मान्यता. 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, औरंगाबाद. 

महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएचए-२०१९/प्र.क्र. २८१/प्रहा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०२० 


वाचा: १ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

20 शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

3) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८ 

४ जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.जिनिस/ 

जिवायो/प्रस्ताव/२०१९-२०/१०६४, दि. २७.०५.२०१९ 
५) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/शावैमरुऔ/ 
प्रशासकीय मान्यता१९-२०/जिवायो/३०१५८/२०१९, दि. १४.१०.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद या संस्थेस संदर्भाधीन 
दि. २७.०५.२०१९ च्या पत्रान्वये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर 
अनुदानातून खालील तक्त्यात नमूद रु.९८,७९,०४४/- (रुपये अठ्ठ्याण्णव लक्ष एकोणऐंशी हजार 
चौवेचाळीस फक्त) ची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. यंत्राचे नाव नग प्रति नग किंमत । एकुण किंमत अंदाजित 


कीं डिजीटल रेडीओग्राफी मठिन Lea q ९८,७९,०४४/- ९८,७९,०४४/- 


एकूण रक्‍कम ९८,७९,०४४/- 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचए-२०१९/प्र.क्र. २८१/प्रशा-१ 


अटी :- 


१०. 


. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानाच्या 


उपलब्ध निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 

सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता तसेच बांधकाम / 
विद्युतीकरणाची नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा 
केली आहे. 

सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्‌ृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

सदर यंत्रसामुम्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक ( वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्नीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" 
या शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. त्यानुषंगाने यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचए-२०१९/प्र.क्र. २८१/प्रशा-१ 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त TRA नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च 
खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


लेखा शिर्ष - जिल्हा वार्षिक योजना (औरंगाबाद) 
मागणी क्रमांक ओ-३१ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा 
(४७ - जिल्हा योजना - औरंगाबाद 
(४७) (०१) - रुग्णालयाची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
(४२१० १४३१) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००११८१०४६५८२०१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


1011१40 


ARUN 
MURLIDHARR 
AO DAHALE : 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी , औरंगाबाद. 
७. निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


